वर्ष ८ , अंक ८२ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 

सोमवार , डिसेंबर ५ , २०२२ / अग्रहायण १४ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १४६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2012/46121 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १२.०० 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 

सूचना 

[ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ - बी ) अंतर्गत ] 

क्रमांक झोपुप्रा / उसनर / फेरबदल / गावदेवी रहिवाशी सह . गृह . संस्था / बोरीवली न.र.यो.- III / 
अ . भू . क्र . ५३१ / मुंबई उपनगर / २०२२ / ३६७ 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने त्यांच्या दिनांक ८ मे २०१८ ची अधिसूचना क्र . टिपीबी - ४३१७ / ६२ ९ / सीआर / 
प्रक्र -११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि- ११ अन्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राच्या सुधारित विकास योजनेस महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” याप्रमाणे करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये मंजुरी दिलेली 
असून बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना - २०३४ दिनांक ८ मे २०१८ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” याप्रमाणे करण्यात आला आहे ) ; 


भाग दोन - १४६-१ 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूनचा क्र . टिपीबी- ४३१७ / ६२ ९ / सीआर -११८ ( III ) / २०१७ / 
नवि -११ , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शुद्धिपत्रकान्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिका विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 
मंजूर झालेली असून ती दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” याप्रमाणे 
करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाने १६ डिसेंबर १ ९९ ५ च्या अधिसूचना क्रमांक 
झोपुयो . १० ९ ५ / प्र.क्र . ३७ / गृहनिर्माण सेल अन्वये महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ मधील 
कलम ३ ( अ ) मधील तरतुदीच्या अधीन राहून “ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची ” नियुक्ती केली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
प्राधिकरण ” याप्रमाणे करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील कलम २ ( १ ९ ) ( बी ) नुसार उक्त प्राधिकरणास बृहन्मुंबई क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्याकरिता सदर अधिनियमात अभिप्रेत असणारा नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिलेला असून त्यानुसार उक्त अधिनियमातील कलम 
३७ ( १ बी ) अन्वये मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल प्रस्तावित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून शासनास सादर करण्याचा उक्त 
प्राधिकरणास अधिकार प्राप्त झाला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्राधिकरणाचा ठराव क्र . ५/६/४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ७ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण यांना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ - बी ) खालील तरतुदीनुसार जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्याकरिता 
प्राधिकृत करण्यात आले आहे ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , डिसेंबर ५ , २०२२ / अग्रहायण १४ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत / झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रांतर्गत / घोषित झोपडपट्टी क्षेत्रात / झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ - बी ) व इतर योग्य त्या कलमाखाली 
मुंबई विकास आराखड्यात आवश्यकतेनुसार फेरबदल , सुधारणा इत्यादी करण्याचे प्रस्ताव मांडण्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे 
अधिकार , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्राधिकरणाच्या दिनांक ७ जून २००४ रोजीच्या बैठकीत बाब 
टिप्पणी क्र . १२.६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले आहेत ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , बोरीवली पश्चिम , मुंबई उपनगर जिल्हा , “ आर / मध्य " विभाग , येथील नगररचना योजना , बोरीवली क्र . - III , 
अंतिम भुखंड क्र . ५३१ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन " याप्रमाणे करण्यात आला आहे ) हे गणनाकृत झोपडपट्टी वसाहत असून 
ती गावदेवी रहिवाशी सहकारी गृहनिर्माण संस्था ( नियो . ) या नावाने ओळखली जाते ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त झोपडपट्टी सोसायटी " 
याप्रमाणे करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त झोपडपट्टी सोसायटीने उक्त जमिनीवरील प्रस्ताव विकसित करण्यासाठी “ SHUBHYUVIInfrastructure 
LLP ” या विकासकाची नियुक्ती केलेली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकासक " याप्रमाणे करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्राधिकरणाने उक्त जमिनीवरील उक्त झोपडपट्टी सोसायटी महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व 
पुनर्विकसन ) अधिनियम , १ ९ ७१ मधील कलम ३ सी ( १ ) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रस्ताव क्षेत्र घोषित केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीचा विकास झोपडप्टटी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत उक्त नियमावली विनियम क्र . ३३ ( १० ) च्या 
तरतुदीनुसार करण्याचे प्रस्तावित केलेले असून , उक्त प्राधिकरणाने उक्त जमिनीवरील उक्त झोपडपट्टी सोसायटी पुनर्विकास 
प्रस्ताव क्षेत्रास इरादा पत्र ( LOI ) निर्गमित केले आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन उक्त विकास योजनेमध्ये “ Leisure Park ( RSA3.7 ) " या आरक्षणाने बाधित होत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीवरील उक्त विकास योजनेमधील “ Leisure Park ( RSA3.7 ) " हे आरक्षण बदलून त्याऐवजी 
“ Municipal School ( RE1.1 ) " हे आरक्षण बदलण्यासाठी मा . स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी व उक्त विकासकाने विनंती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी होणेच्या दृष्टीने व मा . स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी 
केलेली विनंती विचारात घेतल्यानंतर उक्त जमिनीवरील " Leisure Park ( RSA3.7 ) " या आरक्षणाचा वापर बदलून " Municipal 
School ( RE1.1 ) ” असा वापर करणे या फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १ बी ) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक 
आहे , असे उक्त प्राधिकरणाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 


आणि त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप - कलम ( १ बी ) अनुसार उक्त प्राधिकरण खालील अनुसूचीमध्ये 
विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदला संदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि / किंवा हरकती मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध 
करीत आहे . सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ ( एक ) महिन्यात सूचना आणि / किंवा हरकती 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , तिसरा मजला , प्रशासकीय इमारत , प्रो . अनंत काणेकर मार्ग , वांद्रे ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ०५१ यांचेकडे दाखल करण्यात याव्यात . विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि / किंवा हरकती झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाकडून विचारात घेण्यात येतील . 


अनुसूची 

" बृहन्मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील बोरीवली पश्चिम , मुंबई उपनगर जिल्हा , “ आर / मध्य " विभाग , येथील नगररचना योजना , 
बोरीवली क्र.- III , अंतिम भुखंड क्र . ५३१ एकूण क्षेत्र ५११०.२० चौ.मी. या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या क्षेत्रावरील 
“ Leisure Park ( RSA3.7 ) " या आरक्षणाचा वापर बदलून “ Municipal School ( RE1.1 ) " याप्रमाणे आरक्षित करण्याचे 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . " 


२. उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या 
कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 


( १ ) मुख्य अभियंता , विकास योजना , बृहन्मुंबई महानगरपालिका , मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय , ५ वा माळा , विस्तारित 
इमारत , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 


( २ ) उप संचालक , नगररचना , पहिला मजला , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , प्रशासकीय इमारत , प्रो . अनंत काणेकर 
मार्ग , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ . 

( ३ ) उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई , एन्साहटमेंट्स , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , डिसेंबर ५ , २०२२ / अग्रहायण १४ , शके १ ९ ४४ 

( ४ ) सहायक आयुक्त “ आर / मध्य " प्रभाग कार्यालय , बृहन्मुंबई महानगरपालिका , चंदावरकर मार्ग , बोरीवली ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ० ९ २ . 

३. सदरची सूचना ही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या www.sra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 


वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई , 
दिनांक १ डिसेंबर २०२२ . 


भाग दोन - १४६-२ 


सतिश लोखंडे , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , डिसेंबर ५ , २०२२ / अग्रहायण १४ , शके १ ९ ४४ 

SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


Notice 


[ Under section 37 ( 1 - B ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ] 

No. SRA / DDTP / Modification / Gaodevi Rahivashi CHS / Borivali TPSIII / 
F.P. No. 531 / MSD / 2022 / 367 


Whereas , the Development Plan of Greater Mumbai Municipal Corporation Area ( hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan " ) has been sanctioned by the State Government in the 
Urban Development Department , partly under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / 
CR - 118 / 2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 2018 and the said Development Plan came into force from 
18th May 2018 ; 


And whereas , the revised Development Control and Promotional Regulations for Greater 
Mumbai Municipal Corporation Area have been sanctioned by the State Government vide Urban 
Development Department's Corrigendum Notification No.TPB - 4317 / 629 / CR - 118 ( III ) / 2017 / UD - 11 
dated 12th November 2018 ( hereinafter referred to as " the said DCPR " ) and the said DCPR came 
into force with effect from 13th November 2018 ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification of Housing Department No. SRD 
1095 / CR - 37 / Housing , dated 16th December 1995 has appointed " Mumbai Slum Rehabilitation 
Authority " under the provisions of section 3 ( A ) of the Maharashtra Slum Areas ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 for its jurisdiction . ( hereinafter referred to as " the said 
Authority " ) ; 


And whereas , according to the provisions of section No - 2 ( 19 ) ( b ) of the said Act the said Authority 
has been declared as the Planning Authority for the purpose of implementation of Slum Rehabilitation 
Scheme in its jurisdiction and according to the provisions of section No- 37 ( 16 ) of the said Act , the 
said Authority has been empowered for initiating modification in the said Development Plan and 
submit it to Government ; 


And whereas , the Chief Executive Officer of the said Authority has been empowered to initiate 
modification to the said Development Plan under the provisions of sub - section ( 1B ) of section 37 of 
the said Act and call upon suggestions / objections from public by the resolution No. 5/6/4 dated 28th 
August 1997 of the said Authority ; 


And whereas , the Chief Executive Officer of the said Authority has been empowered and 
authorized to make modification or correction etc. in the sanctioned Development Plans in the areas 
of Slum Rehabilitation Scheme / Slum Rehabilitation Area / Notified Slum Area under their jurisdiction 
as stipulated in section 37 ( 1 - B ) of the said act and to submit proposal to the state Government for 
sanction under the provision of section 37 of the said Act , vide their Resolution No. 12.6 , dated 7th 
June 2004 : 


And whereas , the lands bearing Final Plot No. 531 of Town Planning Scheme , Borivali No. III , 
Borivali West , Tal . Borivali , Dist . Mumbai Sub - urban , District Ward No. R / C ( hereinafter referred 
to as " the said Land " ) is notified Slum area and this Slum is popularly known as Gaodevi Rahivashi 
Co - operative Housing Society ( prop . ) ( hereinafter referred to as " the said Slum Society " ) ; 


And whereas , the said Slum Society has appointed " SHUBHYUVI Infrastructure LLP " for the 
development of their proposal on the said land ( hereinafter referred to as " the said Developer " ) ; 


And whereas , the said Authority has declared the said Land as Slum Society Rehabilitation Area 
under section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Areas ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) 
Act 1971 ; 


And whereas , the said Authority has proposed to develop the said Land under regulation No. 
33 ( 10 ) of the said DCPR and the said Authority has sanctioned the Letter of Intent ( LOI ) for the said 
Slum Society rehabilitation proposal of the said Land ; 


And whereas , in the said Development Plan , the said Land is reserved as " Leisure Park ( RSA3.7 ) " 
( hereinafter referred to as " the said Reservation " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , डिसेंबर ५ , २०२२ / अग्रहायण १४ , शके १ ९ ४४ 

And whereas , the Respected Local Public Representatives and the said Developer have requested 
to modify the said Reservation from " Leisure Park ( RSA3.7 ) " to " Municipal School ( RE1.1 ) " ( hereinafter 
referred to as " the said Modification " ) ; 


And whereas , after considering the request of the Respected Local Public Representatives and 
the said Developer , for the planned implementation of the scheme the said Authority is of the opinion 
that it is necessary to initiate the procedure under section 37 ( 1B ) of the said Act to modify the purpose 
of the said Reservation from " the " Leisure Park ( RSA3.7 ) " to " Municipal School ( RE1.1 ) " ( hereinafter 
referred to as said Modification " ) ; 


Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub - section ( 1B ) of section 37 
of the said Act , the said Authority hereby publishes this notice for inviting suggestions and / or 
objections in respect of the proposed modification described in the schedule herein below , from the 
general public within 30 ( thirty ) days from the date of publication of the notice in the Maharashtra 
Government Gazette . The suggestion and / or objections shall be addressed to the Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority , Third Floor , Administrative Building , Prof Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051. The suggestions and / or objections received within the aforesaid 
stipulated period shall only be considered by the said Authority . 

Schedule 


" The lands bearing Final Plot No. 531 of Town Planning Scheme , Borivali No. III , situated at 
Borivali west , Tal - Borivali , Dist- Mumbai Sub - urban District , Ward No- R / C , owned by the Municipal 
Corporation of Greater Mumbai , having an area admeasuring 5110.20 sq.m which is reserved for the 
purpose of " Leisure Park ( RSA3.7 ) " in the said Development Plan is proposed to modify to " Municipal 
School ( RE1.1 ) " ; 


2. A copy of the proposed modification shall be kept open for inspection by the general public 
in the following offices for the period of one month : 


( 1 ) Chief Engineer , Development Plan , Municipal Corporation of Greater Mumbai , 5th floor , 
Extn . Building , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 


( 2 ) The Dy . Director of Town Planning , Slum Rehabilitation Authority , First Floor , 
Administrative Building , Prof. Anant Kanekar Marg , Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 . 


( 3 ) The Dy . Director of Town Planning , Ensa - hutment , Azad Maidan , Mahapalika Marg , 
Mumbai 400 001 . 


( 4 ) Assistant Commissioner , R / C Ward Office , Municipal Corporation of Greater Mumbai , 
Chandavarkar Road , Borivali ( W. ) , Mumbai 400 092 . 

3. This notice is also available on the Slum Rehabilitation Authority website at www.sra.gov.in. 


Bandra ( E. ) , Mumbai , 

Dated the 1st December 2022 . 


SATISH LOKHANDE , 
Chief Executive Officer , 
Slum Rehabilitation Authority . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


